औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे १६ 
बॅरॅक्स बांधणे या कामास येणाऱ्या खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१४१५/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च,२०१६ 


वाचा 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांचे पत्र 
क्र.बीएलडी/औमका./बॅरॅक बांधणे /७३२०/कक्ष-६(३), दि.२०.०७.२०१५. 
२) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र क्र. बीडीजी २०१६/प्र.क्र.५/इमारती १, 
दिनांक २१ मार्च २०१६ 
प्रस्तावना 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल फौजदारी जनहित याचिका क्रं. १/२०१४ श्री. 
रुपेश जयस्वाल वि. महाराष्ट्र शासन या प्रकरणी मा. न्यायालयाने औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे 
१६ बॅरेक्स बांधण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्यास अनुलक्षुन औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे १६ 
RA बांधकाम करणे आवश्‍यक आहे. या कामाचे मुख्य अभियंता व अधिक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांनी रुपये ११८१.९९ लक्ष इतक्या खर्चाचे तपासून व 
साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोळीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केली आहेत. त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय 

औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह येथे १६ RATS बांधकाम करणे या कामाचे छाननीअंती एकूण रुपये 
११३०.२९ लक्ष (अक्षरी रुपये अकरा कोटी तीस लक्ष एकोणतीस हजार फक्‍त) इतक्या 
अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे:- 


१) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदींबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रकास 
सक्षम अधिकाऱ्याकडून तांत्रिक मान्यता प्राप्त करुन घेऊनच काम हाती घ्यावे. 

प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय, क्र.इएनव्ही २०१३/ प्र.क्र.१७७/ 
तां.क.१, दि.१०.०१.२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

अंदाजपत्रकामध्ये अस्तित्वातील इमारती पाडण्याच्या बाबीचा समावेडा करण्यात आला 
असल्यामुळे इमारती पाडण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी प्राप्त करुन घेऊन विहित 
नियमांचे पालन करुन इमारतीचे निर्लेखन करण्यात यावे. 

प्रकल्पाचे काम सुरु करण्यापूर्वी मांडणी नकाशास व सविस्तर आराखडयास स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची मान्यता प्राप्त करुन घेण्यात यावी. 


> 


AN 
~ 


2 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१४१५/प्र.क्र.१९०/तुरुंग-२ 


२. सदरचे अंदाजपत्रक सन २०१४-१५ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. 


३. सदर अंदाजपत्रकात आकस्मिक खर्चासाठी ४ टक्के, बाहय विद्युतीकरणासाठी ९ टक्के, 
अंतर्गत विद्युतीकरणासाठी ५ टक्के, मलनि:स्सारण व पाणीपुरवठा व्यवस्था इत्यादी साठी ५ टक्के, 
अग्नि प्रतिबंधक उपाययोजना, सॉईल इनव्हेस्टीगेडान, वास्तुशास्त्रज्ञ व आरसीसी डिझायनर यांच्या 
सल्ल्यासाठी, पब्लीक फॅसिलीटी सेंटर व अस्तीत्वातील इमारती पाडण्यासाठी आवश्‍यक रकमांची 
ठोक तरतूदी समाविष्ट करण्यात आले आहे. 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एच-८, ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च 
१०१ बांधकाम (००) (०) तुरुंग, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या 
मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहमतीने, सचिव समितीने दिनांक १० 
मार्च २०१६ च्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेने व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ / विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका 
१९७८, भाग-पहिला, उप विभाग-पाच,अनुक्रमांक-१, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३३११६१७५४०४२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने oy 


Digitally signed by Jaysing L Pawara 
Gi 


(ज.ल.पावरा) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
३. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मध्य विभाग), औरंगाबाद, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद, 
७. अधिक्षक, औरंगाबाद मध्यवर्ती कारागृह, औरंगाबाद 
८. मुख्य अभियंता, व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद, 
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (इमारती-२) मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१०. अवर सचिव,(विनियम) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई ३२. 
११. अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२, 
१२. निवडनस्ती, (तुरुंग-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


